कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करीता ₹ ६६२३.६२६२५ 
लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- 


ने 


कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. ०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८ 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८ 


. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 


No.2 -16/2018 NFSM, दि ०१/०५/२०१८ 
कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.४६ /४-अ, दि.०९/०५/२०१८ 


. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 


No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.16/05/2018 
कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/२२६/१८, दि.३१/०५/२०१८ 


७. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९ /४-अ, दि.०४/०६/२०१८ 
८. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 


र्‌. 
१०, 


No.20-27/2017-NFSM(CA-V), दि.28/02/2019 
कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/रासअसु/निवि१८१९/७६/१९, दि.०५/०३/२०१८ 
कृषी आयुक्तालयाचे पत्र .Comm/NFSM/ext-Vnivi-9Z 18/cr-90/98/ 98, ,fe.02/03/98 


प्रस्तावना :- 


सन २०१८-१९ करिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी (भात, गहू, 


कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये) ₹ २३९८९.६८५ लाख रकमेचा कृती आराखडा मंजूर केला असून अभियानांतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्यात प्राप्त निधी संदर्भ क्र.9 येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला आहे. 
केंद्र शासनाने दुसऱ्या हप्त्यात अभियानांतर्गत केंद्र हिस्याचा ₹५०६७.०८२ लाख निधी वितरीत केला असून त्यापैकी 
कृषि आयुक्तालयाच्या मागणीप्रमाणे केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 

१. सन २०१८-१९ करिता कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹६६२३.६२६२५ लाख निधी (रुपये सहासष्ट कोटी तेवीस 
लाख बासष्ट हजार सहाशे पंचवीस फक्त) या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना पिक निहाय उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्याचा निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे 


(₹्लाख) 
अ.क्र. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
अभियान-अन्नधान्य पिके । केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) एकूण वितरीत निधी 
| a | भात २२६.९४११९ १५१.२९४१३ ३७८.२३५३२ 
2. | कडधान्य ३५४०.४५६९२ २३६०.३०४६१ ५९००.७६१५३ 
3 | पौष्टिक तृणधान्य २०६.७७७६४ १३७.८५१७६ ३४४.६२९४ 
एकूण ३९७४.१७५७५ २६४९.४५०५ ६६२३.६२६२५ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 


२. या अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा ₹३९७४.१७५७५ लाख निधी (रुपये 


षु. 


एकोणचाळीस कोटी चौऱ्याहत्तर लाख सतरा हजार पाचऊो पंच्च्याहत्तर फक्त) व राज्य हिस्स्याचा ₹२६४९.४५०५ 
लाख निधी (रुपये सव्वीस कोटी एकोणपन्नास लाख पंचेचाळीस हजार पन्नास फक्त) खालील लेखाशिर्षांतर्गत 
सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
(००) (१०२) अन्नधान्य पिके (00) (१०२) अन्नधान्य पिके 
(००) (24) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा । (00) (३३) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान- अन्नधान्य पिके- (केंद्र हिस्सा ६०%) अभियान-अन्नधान्य पिके (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४६१४) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ Ax) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत्त) ३३, अर्थसहाय्य (योजनांतर्गत) (दत्तमत्त) ३३, अर्थसहाय्य 


. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹६६२३.६२६२५ लाख 


निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन दिलेल्या ₹६६२३.६२६२५ लाख निधीच्या आहरणाकरिता संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी 
आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या शासन निर्णयान्वये कडधान्य पिकांच्या सर्वसाधरण प्रवर्गाच्या शिल्लक अनुदानातून गहु व भात पिकाकरिता 
मंजुर केलेला अनुक्रमे ३६ लाख व₹ १४.२० लाख अतीरिक्त निधी केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर खर्ची टाकावा. 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच निधी 


विनियोगाच्या अनुषंगाने संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं.-२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ - ०३, दि. ०२ एप्रिळ, २०१८ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३१५१७०७५२९६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
* DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
S h rl ka nt ADF De} .ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b 1 beedfff 
aa62085c34db6bfd8c, 


C h an d ra k ant A n d g @ seriainumber=ded9626coe038380cd235c048120d7ce74cfd3a9 


5f2ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge 
Date: 2019.03.15 17:16:52 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति:- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Aare, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवड नस्ती-४अ. 


-O 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


